RNI No. MAHBIL / 2012/ 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग दोन 


वर्ष ४ , अंक १ ९ ]] 


मंगळवार , एप्रिल ३, २०१८ / चैत्र १३, शके १९ ४० 


[ पृष्ठ १, किंमत : रुपये १२.०० 


असाधारण क्रमांक २३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


बृहन्मुंबई महानगरपालिका 

शुद्धीपत्र 


क्रमांक अति. आयुक्त / पू.उप./ ६५७१ / सा ., दिनांक १७ मार्च २०१८ 


क्रमांक एमजीसी/ एफ / २८२९. - महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण २२ , मंगळवार , फेब्रुवारी, दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१७ अन्वये 
प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेद्वारे १ ते २२७ प्रभागातून निवडून आलेल्या उमेदवारांची नावे, त्यांच्या पक्षाचे नाव , त्यांना मिळालेली वैध मते 
प्रसिद्ध केली आहेत. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणूक , २०१७ मध्ये प्रभाग क्रमांक ९ ५, परब चाळ, मराठा कॉलनीजवळ , 
सांताक्रूझ (पू.) मधून श्री . चंद्रशेखर वायंगणकर हे निवडून आले आहेत. त्यांचे मतपत्रिकेवरील नाव निवडणूक निकाल प्रसिद्ध करावयाच्या 
राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आले आहे . 

सदर नावात खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे : 


प्रभाग क्रमांक 


विजयी उमेदवार 


पक्ष 


एकूण मते 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


९ ५ 


श्री . चंद्रशेखर वासुदेव वायंगणकर 


शिवसेना 


६४२६ 


विजय सिंघल, 
अति . आयुक्त ( पूर्व उपनगरे ), 
बृहन्मुंबई महानगरपालिका . 


( १ ) 


भाग दोन - २३-१ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , 
EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


